आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस खरेदीच्या 
प्रस्तावांबाबत करावयाची कार्यवाही 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन पूरकपत्र क्र. संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.७/२३/कोषा.प्रशा.५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २० मार्च, २०२३. 


वाचा : शासन परिपत्रक समक्रमांक दि. ९ फेब्रुवारी, २०२३. 


शासन पूरकपत्र 
उपरोक्त वाचा येथील परिपत्रकान्वये आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये दि. १५ फेब्रुवारी, २०२३ 

तसेच तदनंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजूरी देण्यात येऊ नये असे निर्देश देण्यात आले 
होते. सदर निर्बंधातून जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत (सर्वसाधारण / अनुसूचित जाती उपाययोजना / 
आदिवासी घटक कार्यक्रम) खरेदी प्रकरणांना दि. २० मार्च, २०२३ पर्यंत सूट देण्यात येत आहे. 

सदर WNT पूरकपत्र महाराष्ट्र शारानाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३२०१७०९०५२००५ असा 
आहे. हे पूरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


YOGITA RAJENDRA 
GAWTHE 


(योगिता गावठे) 


कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग 
प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
४. सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
६. सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधान परिषद व संसद सदस्य. 
७. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 
मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख 
९. प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
१०. प्रधान महाळेखापाल (लेखा परीक्षा)- १, महाराष्ट्र, मुंबई 
११. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
१२. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण 2022/प्र.क्र.७/23३/कोषा.प्रशा.5 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
१४. आयुक्त, आयकर (TDS) TARTS, मुंबई ४००००२ 
१५. आयुक्त, आयकर (TDS) सिव्हील लाईन*, नागपूर ४४४००१ 
१६. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई 
१७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
१८. सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१९. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्‍त यांचे कार्यालय, मुंबई 
२०. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 
२१. मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२२. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली 
२३. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
२४. सर्व जिल्हाधिकारी 
२५. सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
२६. संचालक , लेखा व कोषागारे, मुंबई 
२७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२८. सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे/ नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर 
२९. संचालक, स्थानिक निधी ळेखापरिक्षा संचालनालय, नवी मुंबई 
३०. सहसंचालक,स्थानिक निधी लेखा मुंबई / पुणे/ नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर 
३१. वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 
३२. निवड नस्ती कोषा प्र.५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


